जलसंपदा विभागातील दक्षता पथकांकडील 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पमुवा-२०१७/(५५/२०१७)/दक्षता-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २२/०३/२०१८ 


वाचा :- १. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.आढावा-२०१२/६८/(४७/२०१२)/दक्षता-१, दि. २१/१०/२०१६ 
२. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.पमुवा-२०१६/(१६/२०१६)/दक्षता-१, दि. २७/१०/२०१६ 
३. जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. पमुवा-२०१७/प्र.क्र.५५/२०१७/दक्षता-१, दि.२३/०१/२०१८ 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक, दि. ०५/०३/२०१८ 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ च्या शासन निर्णयास अनुसरून संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये 
जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर येथील पाच दक्षता 
पथकांच्या आस्थापनेवरील एकूण १६५ पदांना दि. ०१/०१/२०१८ ते दि. २८/०२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. आता संदर्भ क्र. १ वरील शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार 
सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केळेळी पाच दक्षता पथकांकडील (कार्यालयनिहाय) एकूण १६५ पदे 
दि. ०१/०३/२०१८ ते दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. यावरील खर्च सोबतच्या परिशिष्टात दर्शविल्याप्रमाणे “मागणी क्रमांक आय-३-२७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधारे- ८० सर्वसाधारण, ००१ संचालन व प्रशासन, (०२) सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी” या मुख्य 
लेखाशीर्षाखालील दक्षता पथकनिहाय तपशीलवार लेखाशीर्षाखालील संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय faa विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०५/०३/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३२२११२२५२३५२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Kiran Shantaram 
सहपत्र - परिशिष्ट. Parab 


Date: 2018.03.22 11:26:13 +05'30" 


(कि. शां. परब) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रति, 


१. प्रधान सचिव (जलसंपदा)/सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ठाणे. 
३. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पमुवा-२०१७/(५५/२०१७)/दक्षता-१ 


४. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, नागपूर. 
५. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, अमरावती. 
६. अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, औरंगाबाद. 


१. वित्त विभाग, (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई 

२. वित्त विभाग (अर्थ १९), मंत्रालय, मुंबई. 

३. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई / नागपूर. 

६. संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई. 

७. आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आ(वर्ग-१/२) / ame /अर्थ-१/२/ sai) / आतांत्रिक) / दक्षता-२/३ कार्यासन, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. दक्षता-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निणंय क्र. पमुवा-२०१७/( ५५/२०१७)/दक्षता-१ दि. २२/०३/२०१८ चे सहपत्र. 
पदांचेनांवबे 


cr 
अभियंता पदांची 
अधीक्षक | उच्चश्रेणी | कार्यकारी लिपिक/ | संगणक वाहन दक्षता पथक निहाय तपशीलवार लेखाशीर्ष 
(स्थापत्य/ लिपिक / नाईक शिपाई । चौकोदार | एकूण संख्या 
अभियंता । लघुलेखक | अभियंता लिपिक टंकलेखक | चालक | चालक 
यांत्रिकी/ 
3 
दक्षता ५--१--९-७| (RE १) (५--*१)६ (४--*१)न५ मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
पथक, ठाणे सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०४) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), मुंबई 
दक्षता ५--१--९-७ मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
पथक, पुणे सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी, 
(०२)(०५) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), पुणे 
(५--*१)६ (S+*2)=4 मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(०२)(०६) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद (२७०१ १५११ 
(९-- *2)= (५--*१)-६ माका (४--*१)-५ १ मागणी क्र.आय-३, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, ८० 
२० 


(०२)(०७) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक(मंडल), 
नागप्र विभाग, नागपर (२७०१ १५२९) 


म क्र.आय-३, २७०१ म Tae, ८० 
सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 


दक्षता 
पथक, 
नागपूर 


प्‌ 


पलश--९७ | (९-९) 


(०२)(०८) अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक (मंडल), 
अमरावती विभाग, अमरावती (२७०१ १५३८) 


न सर्वसाधारण, ०२ सामायिक आस्थापना-पर्यवेक्षी 
(५--*१-६ २ (४--*१)-५ 


किडन्या या 
दक्षता ए--९--९२-७ | (९-- *१)> 
पथक, 
औरंगाबाद 

५ | १९० | 


